मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या 
विशेष अनुमती याचिका क्र.६३९२/२०१६ मधील 
आदेशानुसार मुंबईचे WRI कार्यालयातील 
उपनगरपाल या पदास दि. ४ जुले, २००३ पासून 
रु.१४२००-३५०-१५९५०-४००-१८३५० ही वेतनश्रेणी 
मंजूर करण्याबाबत.......... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : होरीफ -१६१४/प्र.क्र.६९/का- नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : 94 मे, २०१८. 


वाचा :- १) मा.उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.१९८५/२०१४ च्या संदर्भात 
दि.१७.२.२०१५ रोजी दिलेले आदेशा. 
2) मा.सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्र.६३९२/२०१६ च्या संदर्भात 
दि.१७.३.२०१६ रोजी दिलेले आदेशा. 
३) या विभागाचा शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १६ सप्टेंबर, २०१६. 


प्रस्तावना :- 


श्री.अ.म.काझी, तत्काळीन उपनगरपाल यांनी "उपनगरपाल या पदाच्या वेतनश्रेणीमध्ये 


सुधारणा करण्याबाबत" मा.उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका क्र.१९८५/२०१४ दाखल केली होती. 


या रिट याचिकेमध्ये दिनांक १७/०२/२०१५ रोजी खालीलप्रमाणे आदेशा पारित करण्यात आले:- 
In the result, the writ petition is allowed. Rule is made absolute in terms of prayer clause 
(i) and (ii) which read as under: 


i) To put on par the post of Deputy Sheriff of Mumbai with the post of 
First Assistant Master on the original Side of the High Court of 
Bombay as regards pay scale and benefits : 

ii) To grant to the petitioner and post of Deputy Sheriff the pay scale of 
Rs.14200-350-15950-400-18350 w.e.f. 4™ July, 2003 to 318 
December, 2005 and Rs.43690-1080-49090-1230-56470 w.e.f. 1* 
January, 2006 till 28" February, 2013 including all consequential and 


retirement benefits; 


या आदेशाविरुध्द मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका क्र.६३९२/२०१६ दाखल 


करण्यात आली होती. सदर विशेष अनुमती याचिकेमध्ये दि.१७.३.२०१६ रोजी सुनावणी झाली. 


शासन निर्णय क्रमांकः SNH -१६१४/प्र.क्र.६९/का- नऊ 


त्यामध्ये खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात आले आहेत:- 
'We see no reason to interfere with the impugned order dated १७.२.२०१५ 
passed by the High Court. 


The special leave petition is accordingly dismissed. 


अशाप्रकारे मा.उच्च न्यायालयाने Re याचिका क्र.१९८५/२०१४ मध्ये दि.१७.२.२०१५ रोजी 


दिलेल्या आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आढळून येत नसल्याचे नमूद करुन 


मा.सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्र.६३९२/२०१६खारिज केली. सदर आदेशानुसार 


श्री.अ.म.काझी, तत्कालीन उपनगरपाल यांना दि.४ जुले, २००३ ते ३१ डिसेंबर, २००५ या कालावधीत 


न्या.शोट्टी आयोगानुसार रु.१४२००-३५०-१५९५०-४००-१८३५० ही वेतनश्रेणी व दि.१.१.२००६ ते 


दि.२८.२.२०१३ (श्री.काझी यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यं) या कालावधीत न्या.पद्यनाभन समितीच्या 


शिफारशीनुसार रु.४३६९०-१०८०-४९०९०-१२३०-५६४७० ही वेतनश्रेणी व त्यानुषंगाने भत्ते अनुज्ञेय 


करण्यात आले आहेत व त्यानुषंगाने मुंबईचे नगरपाल कार्यालयाकडून करण्यात आलेल्या 


परिगणनेनुसार रु.२०,१०,६३२/- (रुपये वीस लक्ष दहा हजार सहाशे बत्तीस फक्त) इतक्या रकमेस 


शासन निर्णय दि. १६ सप्टेंबर, २०१६ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सबब मा.उच्च 


न्यायालयाच्या आदेशातील क्रमांक दोन ची पूर्तता झाली आहे. त्यानंतर सदर आदेशातील क्रमांक १ 


नुसार मुंबईचे PRIS या कार्यालयातील "उपनगरपाल" हे पद मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील 


First Assistant Master (प्रथम सहाय्यक प्रबंधक) या पदाशी वेतन व भत्यांच्या अनुषंगाने समकक्ष 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


मा.उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.१९८५/२०१४ मध्ये दि.१७.२.२०१५ रोजी दिलेले 


आदेशा व याविरुध्द मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिका 


क्र.६३९२/२०१६ मध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १७.०३.२०१६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार 


मुंबईचे नगरपाल कार्यालयातील उपनगरपाल या पदास दि.४ जुले, २००३ पासून रु.१४२००-३५०- 


१५९५०-४००-१८३५० ही वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः शहोरीफ -१६१४/प्र.क्र.६९/का- नऊ 


२. सदर आदेशा वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६१/२०१७/सेवा-९, दि.३१/०८/२०१७ 


अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८० ५१८१६२९४६७९१२ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


०८ AW A -O 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 
mM O g h Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1f733daf00a602841 4c43d0cc10d82acab3b732c4edd56e81 
. 8f8a3b355588753, 
serialNumber=9ebeebf21dc54ceec5 1 e6d5ffc84bb94ca6af89497279 
Shyamkant Kaloti 0००५७ ीीची 
Date: 2018.05.18 16:28:38 +05'30° 
अ 
(अ.शा.कलोती) 


विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

प्रबंधक, उच्च न्यायाळय(अपील शाखा / मुळ शाखा), मुंबई, 

प्रबंधक / प्रोथोनोटरी आणि सिनीयर मास्टर, उच्च न्यायालय, मुंबई 
उपनगरपाल, नगरपाल यांचे कार्यालय, जुने सचिवालय, कर्मवीर भाऊराव 
पाटील मार्ग, मुंबई-३२ यांना विनंती करण्यात येते की, या संदर्भात पुढील 
आवश्यक ती कार्यवाही करुन या विभागास अवगत करावे. 


. महालेखापाल- एक (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई, 

. महाळेखापाल- दोन (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर, 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. 


वित्त विभाग सेवा -९/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई 


१०.विधि व न्याय विभागातील सर्व कार्यासने 
११.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


